राज्यातील कृषी पंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत दिल्यामुळे 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना द्यावयाचे 
अर्थसहाय्य (समायोजन) सन २०२१-२२. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क.५०/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जुन, २०२१ 
संदर्भ :- 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थस-२०२०/प्र. क्र. ६५/अर्थ-३, दिनांक ०४ मे, २०२० 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थस-२०२१/प्र. क्र. ४८/अर्थ-३, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१ 
3) महावितरण कंपनीचे पत्र क्र. पी-कॉम/शासन/मागणी/सवळलत/१००४३, दिनांक १८ मे, २०२१. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थस-२०२१/प्र. क्र. ४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जुन, २०२१ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील विविध वर्गातील ग्राहकांना शासनाच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी 
मर्यादितकडून वीज दरात सवलत देण्यात येते व त्याची प्रतिपूर्ती शासनाकडून महावितरण कंपनीस केली 
जाते. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीस कृषि पंप ग्राहकांना अर्थसहाय याकरिता वित्तीय वर्ष २०२१-२२ 
मध्ये मागणी क्रमांक के-६ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१५५७२ या लेखाशीर्षाखाली रू.५३००.०० कोटीची 
अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 


महावितरण कंपनीकडून विद्युत शुल्कापोटी व वीज विक्रोकरापोटी जमा करण्यात आलेल्या एकूण 
रक्‍्कमेपैकी मार्च २०२१ पर्यंत रु. ३२०७.१९ कोटी इतक्या रक्कमेचे समायोजन करणे बाकी आहे. त्यापैकी रु. 
३६१.०० कोटी रक्कम महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीस समायोजनाने उपलब्ध करून देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
कृषीपंप ग्राहकांना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात वीज दरात दिलेल्या सवलतीसाठी महाराष्ट्र 


राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना देय असलेल्या अनुदानाच्या रक्‍्कमेपैकी रु.३६१.०० कोटी (रुपये 
तिनशे एकसष्ट कोटी फक्त) रोखीने वितरीत न करता समायोजनाने वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. उक्त प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणीक्रमांक के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, १०४, 
वीज विकास व्यवस्था राष्ट्रीय भार, (०१) वीज दरात सवलत, (०१) (०१) कृषीपंप ग्राहकांना वीजदर सवळत 
(सर्वसाधारण) (२८०१५५७२), (कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य* या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२१- 
२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. समायोजनाने वितरीत करावयाची रक्‍कम रु.३६१.०० कोटी (रुपये feast एकसष्ट कोटी फक्त) 
महावितरण कंपनीस रोख न देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे महावितरण कंपनी मर्या., यांच्याकडून शासनास येणे 


असलेल्या LPH वसूल करण्यात यावी व खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली GAAS जमा 
करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क.५०/ऊर्जा-३ 


अ. क्र. तपशील 


रक्‍कम रुपये 


जमा लेखाशिर्ष 


१ | वित्तीय वर्ष २०२०-२१ या 
वर्षातील विद्युत शुल्कापोटी या 
आदेशान्वये समायोजित 
करावयाची रक्‍कम (जुले, २०२० 
ते सप्टेंबर, २०२० अंशत:) 


८४,६१,३८,४३२/- 


०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वीजेचा वापर व विक्रीय यावरील कर 
(09) (०१) मुंबई विद्युत शुल्क अधिनियम 
१९५८ खालील जमा रक्कमा 
(900830082) 


2) | वित्तीय वर्ष 2020-29 या 
वर्षातील विद्युत शुल्कापोटी या 
आदेशान्वये समायोजित 
करावयाची रक्‍कम (ऑक्टो, 
२०२० ते डिसेंबर, २०२० अंशात: ) 


१७५,४८,६१,५६८/- 


०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वीजेचा वापर व विक्रीय यावरील कर 
(09) (०१) मुंबई विद्युत शुल्क अधिनियम 
१९५८ खालील जमा रक्कमा 
(00083008) 


3) | वित्तीय वर्ष २०२०-२१ या 
वर्षातील वीजेच्या विक्रीवरील 
करापोटी या आदेशान्वये 
समायोजित करावयाची रक्‍कम 
(ऑक्टो, २०२० ते डिसेंबर, २०२० 
पूर्णत:) 


१००,९०,००,०००/- 


०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वीजेचा वापर व विक्री यावरील कर (०१) 
(०३) महाराष्ट्र विजेच्या विक्रीवरील कर 
(०००४३००८३) (सुधारणा) अधिनियम 
२००४ 


एकूण 


३६१,००,००,०००/- 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर यांनी त्यांच्या 
अखत्यारित व अधिकारात वरील विवरणपत्रानुसार सदर रक्‍कम रु.३६१.०० कोटी (रुपये तिनशे एकसष्ट 
कोटी फक्त) चे पुस्तकी समायोजन करुन तसे शासनास कळवावे. 
५. सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल, मुंबई यांच्या अखत्यारित व अधिकारात करण्यात 
येत असल्याने रु.३६१.०० कोटी (रुपये तिनशे एकसष्ट कोटी फक्त) सदर रकमेचे देयक तयार करण्यात येवू 


नये. 


६. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना उपरोक्त समायोजनाव्दारे वितरीत करावयाची 
रक्‍कम ही वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत आहे. 
७. या लेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या देयकाच्या अनुषंगाने 


प्रमाणित करण्यात येते की, या लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४०/२०२१/व्यय-१६, दिनांक २४.०६.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क.५०/ऊर्जा-३ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०६२९१८१२२८२११० असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Nanasaheb 

Rajaram Dhane ® “= 
(ना. रा. ढाणे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचाल महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्यादित, हॉगकाँग बँक 
बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई. 
२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे 
मुंबई ४०००५१ 
) सचिव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, 93 वा मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कुलाबा, मुंबई १ 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई ३२ 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२० 
६) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२० 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
) अधिदान व लेखा अधिकारी,राळेवि/अराप, मुंबई ४००००१ 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय. वांद्रे पूर्व , मुंबई ४०००५१ 
qo) उप सचिव (ऊर्जा-५) ,उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
११) वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१४, व्यय-१६, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
१२) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण 
चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर मुंबई. 
१३) निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


